वर्ष ८ , अंक 30 ] 


महापारेषण 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८- ऑगस्ट ३ , २०२२ / 
श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


भाग दोन ( संकिर्ण ) -१ 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 

प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 


[ पृष्ठे १४ , 


किंमत : रुपये १५.०० 


No. MSETCL / CO / PS / Scheme - I / DDF / PN / 5173 

विद्युत कायदा , २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र . - ३१२ / ऊर्जा / ४ , दिनांक २४ ऑगस्ट 
२००६ ( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्चदाब पारेषण योजनेचे डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलिटी अंतर्गत महापारेषणच्या देखरेखीखाली काम हाती 
घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील विजेचे पारेषण , वितरण अगर म.रा.वि.पारेषण कं.मर्या . च्या 
समन्वय , संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 


२. खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना वीज पुरवठा 
करण्यासाठी , तसेच विद्युत पुरवठा तसेच विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे . 


( अ ) ठाणे जिल्ह्यातील मुकंद स्टील , भोला नगर , कळवा , येथे मे . एस्टेला इंटरप्राईझ प्रा . लि . यांना फेझ – I साठी ५० मे . वॅट 
( ५०० मे . वॅटपैकी ) विद्युत पुरवठा करणेबाबत . मे . एस्टेला इंटरप्राईझ प्रा . लि . यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या 
देखरेखीखाली करावयाची कामे ( १ ) २२० के . व्ही . उपकेंद्राची जी . आय.एस. बिल्डींग सोबत ( मिटरींग रुमच्या वर २२० के.व्ही . जी . आय . 
एस . रूम वेगळ्या मेन कंट्रोल रुम सहित व तळमजल्यावर केबल स्टेलर ) व २.५ मीटर x १.५ मीटर = ५० मीटर चा आर . सी . सी . केबल 
ट्रेंच मे . एस्टेला इंटरप्राईझ प्रा . लि . च्या जागेत उभारणी करणे . ( i ) मे . एस्टेला इंटरप्राईझ उपकेंद्रात २२० के . व्ही . जी . आय . एस . वाहिनी 
बे – २ नं . ( ii ) मे . एस्टेला इंटरप्राईझ उपकेंद्रात २२० के . व्ही . बस कपलर बे – १ नं . ( iii ) मे . एस्टेला इंटरप्राईझ उपकेंद्रात २२० के.व्ही . 
जी . आय.एस. मीटरींग बे – २ नं . ( मेन व चेक मीटर सहित ) ( iv ) मे . एस्टेला इंटरप्राईझ उपकेंद्रात २२० के . व्ही . जी . आय . एस . बस 
पीटी बे– २ नं . ( v ) बरबार प्रोटेक्शन पॅनेल ( vi ) २२० व्होल्ट व ४८ व्होल्ट बॅटरी व बॅटरी चार्जर ( vii ) फोटे उपकरणे ३ नं . 
( ४०० के . व्ही . कळवा उपकेंद्रात - १ नं . २२० के . व्ही . बापगाव उपकेंद्रात – १ नं . व २२० के . व्ही . एस्टेला उपकेंद्रात – १ नं . ) ( viii ) 
ओ . पी . जी . डब्लू – २६ कि.मी. किंवा वास्तविकतेप्रमाणे ( २ ) २२० के.व्ही . कळवा - बापगाव वाहिनीवर मनोरा क्र . ३ ९९ पासून २२० 
के.व्ही . एस्टेला मुकंद उपकेंद्रापर्यंत २४०० स्क्वेअर मी.मी. भूमिगत केबल लिलो वाहिनी उभारणे – अंदाजे ४०० मीटर्स ( ३ ) २२० 
के.व्ही . कळवा – बापगाव आणि २२० के.व्ही.ए.के.पी. - नाशिक वाहिनीला एच.टी.एल.एस. वाहीनीत परावर्तित करणे २.५ कि.मी. 
( ४ ) कळवा उपकेंद्रातील १ × ६०० , एम . व्ही . ए . , ४०० / २२० के . व्ही . आय . सी . टी . ट्रीप झाल्यास २२० के . व्ही . एस्टेला उपकेंद्रात 

( १ ) 


- 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


अधीक्षक अभियंता , टी . सी . सी . वाशी यांच्या सहमतीने लोड ट्रीमिंग स्कीमची अंमलबजावणी करणे . ( ५ ) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न 
उपकरणे उभारणे . ( ६ ) स्काडा प्रणाली उभारणे . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ५६५३.८७ लाख इतका आहे . 


३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे . याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता ( योजना- I ) , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ३ रा मजला , प्रकाशगंगा , 
प्लॉट नं . सी -१ ९ , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


मुंबई , 

दिनांक १४ जुलै , २०२२ . 


नसीर कादरी , 
संचालक ( प्रकल्प ) . 


महापारेषण 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


विद्युत कायदा , २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र. 
३१२ / उर्जा / ४ , दिनांक २४.०८.२००६ ( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण 
योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील 
विजेचे पारेषण , वितरण अगर म.रा.वि. पारेषण कं . मर्या . च्या समन्वय , संचलन व सुव्यवस्था या 
कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 

२ . 

खालील योजना त्या भागातील अस्तित्वात असलेल्या वीज ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज 
पुरविण्यासाठी व नविन ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी , तसेच विद्युत निष्कासन व्यवस्था / विद्युत 
प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 

No. MSETCL / CO / P & S / Scheme - III / PN / 05213 


( १ ) यवतमाळ जिल्ह्यात १३२/३३ के.व्ही . मुकुटबन उपकेंद्र उभारणे . ( i ) २५ एम . व्ही.ए. १३२/३३ के.व्ही . 
रोहित्र बे सह उभारणे -२ नं ( ii ) प्रस्तावित १३२ के . व्ही . मुकुटबन उपकेंद्रापासून लिलो पॉईटपर्यंत बहुपथ 
मनोऱ्यांनी वाहिनी उभारणे ( ३ सर्किट ) – ५.९ १६ कि.मी. ( iii ) प्रस्तावित असलेल्या १३२ के.व्ही . मुकुटबन 
उपकेंद्रासाठी १३२ के.व्ही . पांढरकवडा ते मुकुटबन ( टी.एस.एस. ) या नियोजित एकपथ वाहिनीवर लिलो 
पाँईटपर्यंत दुसऱ्या पथावर वाहिनी उभारणे - ५१.५५२ कि.मी. ( iv ) १३२ के.व्ही . वाहिनी बे– ४ नं 
( प्रस्तावित मुकुटबन उपकेंद्रामध्ये – ३ नं आणि अस्तित्वात असलेल्या १३२ के.व्ही . पांढरकवडा 
उपकेंद्रामध्ये- १ नं ) ( v ) २X५ एम.व्ही.ए.आर. कॅपॅसीटर बँक – १ नं . ( vi ) ३३ के . व्ही . आऊटलेट्स उभारणे 
६ नं ( महावितरणच्या आवश्यकतेनुसार ) या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ४६६ ९.९ ८ लाख इतका आहे . 
( २ ) उस्मानाबाद जिल्ह्यात १३२/३३ के.व्ही . इडा उपकेंद्र उभारणे . ( i ) २५ एम.व्ही.ए. , १३२ / ३३ के.व्ही . रोहित्र 
बे सह उभारणे- २ नं ( ii ) प्रस्तावित असलेल्या १३२ के . व्ही . इडा उपकेंद्रासाठी १३२ के . व्ही . भूम ते परांडा 
या नियोजित एकपथ वाहिनीवर लिलो पध्दतीने द्विपथ वाहिनी उभारणे -२ कि.मी. ( iii ) १३२ के.व्ही . वाहिनी 
२ नं . ( iv ) ३३ के.व्ही . आऊटलेट्स बे ४ नं ( महावितरण आवश्यकतेनुसार ) या योजनेचा 
अंदाजित खर्च रु . ३१३८.९ ३ लाख इतका आहे . 

- 

बे 


- 


- 


( ३ ) उस्मानाबाद जिल्ह्यात १३२/३३ के . व्ही . समुद्रल उपकेंद्र उभारणे . ( i ) २५ एम . व्ही.ए. , १३२/३३ के.व्ही . 
रोहित्र बे सह उभारणे- २ नं ( ii ) प्रस्तावित असलेल्या १३२ के . व्ही . समुद्रल उपकेंद्रसाठी १३२ के.व्ही . 
नारंगवाडी ते किलारी या नियोजित एकपथ वाहिनीवर लिलो पध्दतीने द्विपथ वाहिनी उभारणे -५ कि.मी. 
( iii ) प्रस्तावित १३२/३३ के . व्ही . समुद्रल उपकेंद्रामध्ये १३२ के.व्ही . वाहिनी बे – ०२ नं . ( iv ) ३३ के.व्ही . 
आऊटलेट्स बे ४ नं ( महावितरण आवश्यकतेनुसार ) या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ३२६ ९ .११ लाख 
इतका आहे . 

( ४ ) उस्मानाबाद जिल्हयातील अस्तित्वात असलेल्या २२० के . व्ही . मुरुड - तुळजापूर आणि २२० के.व्ही . 
उस्मानाबाद - बार्शी वाहिन्यांची आंतरजोडणी करणे- १.२ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . 
२४७.८१ लाख इतका आहे . 

- 


( ५ ) पुणे जिल्ह्यात ७६५/४०० के . व्ही . शिक्रापूर ( PGCIL ) उपकेंद्रापासून ४०० के.व्ही . लोणीकंद - II 
उपकेंद्रापर्यंत वाहिनी उभारणे . ( i ) ७६५/४०० के . व्ही . शिक्रापूर ( PGCIL ) उपकेंद्रापासून ४०० के.व्ही . 
लोणीकंद –II उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ वाहिनी उभारणे – २७.७३८ कि.मी. ( चौपदरी विद्युत वाहकाचा उपयोग 
करुन ) ( ii ) ४०० के.व्ही . अरुंद पाया द्विपथ वाहिनी उभारणे ६ कि.मी. ( ७६५/४०० के . व्ही . शिक्रापूर 


- 


३ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


( PGCIL ) उपकेंद्राच्या बाजूकडील- ३ कि.मी. आणि ४०० के . व्ही . लोणीकंद – II बाजूकडील – ३ कि.मी. 

- 

( iii ) ४०० के . व्ही . द्विपथ वाहिनी उभारणे – २१.७३८ कि.मी. ( iv ) ४०० के . व्ही . वाहिनी बे – २ नं . ( एक 

- 


- 

नवीन बे आणि दुसऱ्याचे अपूर्ण काम पूर्ण करणे - ४०० के.व्ही . लोणीकंद - II उपकेंद्रासाठी ) या योजनेचा 
अंदाजित खर्च रु . १६ ९ ८४.३२ लाख इतका आहे . 

( ६ ) नागपूर जिल्ह्यात २२०/३३ के.व्ही . येनवा उपकेंद्र उभारणे ( i ) २२० के . व्ही . कळमेश्वर - वरुड द्विपथ 
वाहिनीच्या एका पथावर लिलो पद्धतीने वाहिनी उभाणे ०.५ कि.मी. ( ii ) ५० एम . व्ही.ए. २२० / ३३ 
के.व्ही . रोहित्रे उभारणे – २ नं . ( iii ) २२० 
२ नं . ( iii ) २२० के.व्ही . वाहिनी बे - २ नं . ( प्रस्तावित येनवा उपकेंद्रासाठी ) 
( iii ) ३३ के.व्ही . आऊटलेटस् उभारणे – ८ नं . ( iii ) ३३ के.व्ही . , ५ एम.व्ही.ए. आर . कपॅसिटर बँक – २ नं . 
या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ५८२१.१४ लाख . 

के.व्ही . वाहिनी बे 

- 

- 


- 


( ७ ) अहमदनगर जिल्ह्यात २२०/३३ के . व्ही . श्रीरामपूर ( MIDC ) उपकेंद्र उभारणे . ( i ) ५० एम.व्ही.ए २२० / ३३ 
के.व्ही . रोहित्रे – २ नं . ( ii ) २२० के.व्ही . बाभळेश्वर – भेंडा वाहिनीवर लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे 
२.५ कि.मी. ( iii ) २२० के . व्ही . वाहिनी बे - २ नं . ( iv ) ३३ के . व्ही . आऊटलेट्स – ११ नं . ( v ) २ X १० 
एम.व्ही.ए.आर. , ३३ के . व्ही . कपॅसिटर बँक . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ५ ९ ६१.५३ लाख आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै , २०२२ . 


३ . 

परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही सूचना प्रसिध्द केलेल्या 
तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण 
कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे . याबाबतची अधिक माहिती 
अधीक्षक अभियंता ( प्रकल्प योजना- III ) , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ३ रा मजला , 
प्रकाशगंगा , प्लॉट नं . सी - १ ९ , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई - ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क 
साधून मिळू शकते . 


नसीर कादरी , 
संचालक ( प्रकल्प ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 
राज्यकर सहआयुक्त , नोंदणी , ( नोडल १२ ) यांचे कार्यालय , 

मुंबई विभाग , वस्तू व सेवाकर भवन , माझगाव , मुंबई ४०० ०१० . 
अधिसूचना 

क्रमांक रासआ / नोडल १२ / रद्द नमुने / २०२२-२०२३ / ब -१००४ 

[ कें . वि . अ . ( मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ च्या नियंम ४ अ पैकी उप नियम ( ८ ) अ व ( ९ ) प्रमाणे ] 


ज्याअर्थी , राज्यकर उप आयुक्त , ई- ७१६ , मध्यवर्ती भंडार कक्ष , मुंबई यांना वितरित केलेले वैधानिक नमुने हरविल्यामुळे रद्द 
करण्यात आलेले आहेत ; 


त्याअर्थी , मी ( संजयकुमार निकम ) राज्यकर सहआयुक्त , नोडल विभाग १२ ( मुंबई ) केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १ ९ ५७ च्या 
नियम ४ अ च्या पोट - नियम ८ ( अ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करून असे जाहीर करतो की , सदरहू सोबतच्या यादीतील 
नमुने ( एकूण १ वैधानिक नमुने ) , अवैध / रद्द ठरवित आहे . 


सदर वैधानिक नमुन्यांची एकूण संख्या पुढीलप्रमाणे आहे : 

- 

कालावधी १ जानेवारी २०११ ते ३१ मार्च २०१२ , त्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 


नमुन्यांचे नाव 

नमुन्यांची संख्या 


भाग दोन ( संकिर्ण ) -२ 


सी 


० 


मुंबई , 
दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


एफ 


०० 


एच 

०२ 


Sur 


०० 


ई २ 


०० 


५ 


एकूण 

०२ 


संजयकुमार निकम , 
राज्यकर सह आयुक्त , 
नोडल विभाग ( १२ ) मुंबई . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF STATE TAX 
NODAL 12 , MUMBAI 

Goods and Service Tax Bhavan , Mazgaon , Mumbai 400 010 
NOTIFICATION 


No. JCST / Reg / 2022-23 / cancellation of declarations / B - 1005 

[ Notification under Sub - rule 8 ( a ) & ( 9 ) or Rule 4A of Central Sales Tax ( Mumbai ) Rules , 1957 ] 
Whereas , declaration in forms ' C ' , ' F ' , ' H ' , ' El ' , ' E2 ' distributed to Deputy Commissioner of State 
Tax E 716 ( Central Repository ) Mumbai , are misplaced hence cannot be issued . 


Name of 
form 

No. of form 


I , Sanjaykumar K. Nikam Joint Commissioner of State Tax , Nodal 12 , Mumbai , in exercise of 
the powers vested in me under sub - rule 8 ( a ) of rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 
hereby declare that the declaration in form as per list attached ( Total 01 forms ) are hereby treated 
as invalid and cancelled . Total no . of declarations cancelled are as follows : 

Period 1st January 2011 To 31st March 2012. The details are as follows 

C 

F 

H 

E II 


00 


Mumbai , 

Dated 21st July 2022 . 


00 


02 


ΕΙ 


00 


00 


Total 


02 


SANJAYKUMAR K. NIKAM , 

Joint Commr . of State Tax , 
Nodal 12 , Mumbai . 


भाग दोन ( संकिर्ण ) -३ 


PERIOD 2011-12 


| TYPE OF 

DECLRATION 

NO OF FORMS 


NAME OF DEAELER TIN 


BOMBAY RAYON FASHIONS LTD 


2 


TYPE OF 

FORM 


2752001840 [ H 


SERIES NO . 


MH - 12 


FORM 


SERIAL NO . 


054490 


TO 


SERIE S NO . 


0544 91 


LIST OF CANCELLED DECLERATIONS MUM - VAT E - 716 NODAL DIVISION 12 , MUM - VAT E - 716 


TOTAL NO . OF FORMS 


PERIOD 


OCT - 11 TO MAR 


2 12 


DATE OF CANCELLA TION 


14.06.202 


2 


AMOUNT 


NAME OF NEWSPAE 


R 


ENGLISH DATE 


FREE 

SPACE 


LOCAL 


DATE 


NAME OF POLICE STATION 

NOC 


JOURNAL , 

SAMNA , 

104645015 | MUMBAI ( 23.06.2022 MUMBAI 22.06.2022 STATION 


BANGLORE POLICE 


SANJAYKUMAR K. NIKAM , 

Joint Commr . of State Tax , 

Nodal - 12 , Mumbai . 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


67 


क्रमांक झोपुप्रा / अभि.विभाग / ३ क 

( १ ) / शिवसागर / २०२२ / SRA / ED / OW / 2022 / 27922 / MW 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ब च्या पोट - कलम ( ३ ) 
अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १ ९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली 

आहे ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) उप कलम ( १ ) 
अनुसार “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना आहेत . 
त्याअर्थी , उक्त कलम ३ ( क ) चे उप कलम ( १ ) मधील शक्तीचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये 
दर्शविलेले क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे . सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण 
व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ चे नियम ३३ ( १० ) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


( २ ) 

६२ ९ 

६२ ९ / १ 

६२ ९ / २ 

६२ ९ / ३ 

६२ ९ / ४ 

६२ ९ / ५ 

६२ ९ / ६ 

६२ ९ / ७ 

९ 

६२ ९ / ८ 

१० 

६२ ९ / ९ 

११ 

६२ ९ / १० 

१२ 

६२ ९ / ११ 

१३ 

६२ ९ / १२ 

१४ 

६२ ९ / १३ 

१५ 

६२ ९ / १४ 

१६ 

६२ ९ / १५ 

१७ ६२ ९ / १६ 

१८ 

६२ ९ / १७ 

६२ ९ / १८ 


x w ध 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८- ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
अधिसूचना 


न.भू.क्र . 


५ 

६ 


मिळकत 
पत्रिकेनुसार क्षेत्र 
( चौ.मी. ) 


( ३ ) 

८०३.२ 

१८.४ 

१८.६ 

११.३ 

८.० 

१०.१ 


१३.५ 

१३.० 

१३.७ 

१०.३ 

७.० 


१३.८ 

१०.७ 

४.० 

९ .६ 

११.८ 

१५.१ 

५.४ 


एकूण १००७.० 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 
बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०००५१ . 
दिनांक १४ जुलै २०२२ . 


मौजे चेंबूर , तालुका कुर्ला 


घोषित केलेले क्षेत्र 

( चौ . मी . ) 


( ४ ) 

८०३.२ 

१८.४ 

१८.६ 

११.३ 

८.० 

१०.१ 

९ .५ 

१३.५ 

१३.० 

१३.७ 

१०.३ 

७.० 


१३.८ 

१०.७ 

४.० 

९ .६ 

११.८ 

१५.१ 

५.४ 

१००७.० 


पूर्वेस 

न.भू.क्र . 

( ५ ) 

६३७ व रस्ता 


एकत्रित चतुःसीमा 

पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 

न.भू.क्र . 

न.भू.क्र . 

न.भू.क्र . 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

१८२ ९ ६३७ व रस्ता ६२८ 


सतिश लोखंडे , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


NOTIFICATION 

No.SRA / Eng.Dept . / 3C ( 1 ) / Pannalal / 2022 / SRA / ED / OW / 2022 / 27922 / MW 

Whereas , the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under the 
provision of section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Area ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) 
Act , 1971 and published in Gazette on 9th April 1998 ; 


Whereas , in view of the provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority 
is empowered to declare any area as " Slum Rehabilitation Area " . 


Therefore , in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971. I , undersigned is hereby declare the area 
shown in schedule as “ Slum Rehabilitation Area " . Now the said area is open to submit scheme of 
slum rehabilitation as per regulation 33 ( 10 ) of DCPR - 2034 of Greater Mumbai . 

Schedule 


( 1 ) 

1 


Sr. No. C. T S. No. Area as per 

Property 
Card 
( sq . mtr . ) 


23 
+ 
10 
CON 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


5 


6 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


( 2 ) 

629 

629/1 

629/2 

629/3 

629/4 

629/5 

629/6 

629/7 

629/8 

629/9 

629/10 

629/11 

629/12 

629/13 

629/14 

629/15 

629/16 

629/17 

629/18 

Total 


Village Chembur , Taluka Kurla 

Area declared 

as " Slum 
Rehabilitations 
Area " 

( sq . mtr . ) 


( 3 ) 

803.2 

18.4 

18.6 

11.3 

8.0 

10.1 

9.5 

13.5 

13.0 

13.7 

10.3 

7.0 

13.8 

10.7 

4.0 

9.6 

11.8 

15.1 

5.4 

1007.0 


Slum Rehabilitation Authority , 
Administrative Building , 

Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 . 
dated 14th July 2022 . 

भाग दोन ( संकिर्ण ) - ३ अ 


( 4 ) 

803.2 

18.4 

18.6 

11.3 

8.0 

10.1 

9.5 

13.5 

13.0 

13.7 

10.3 

7.0 

13.8 

10.7 

4.0 

9.6 

11.8 

15.1 

5.4 

1007.0 


Consolidated Boundaries 


East 

C.T.S. 

No. 

( 5 ) 

637 & 

Road 


West 

C.T.S. 

No. 

( 6 ) 

1829 


९ 


South 

C.T.S. 

No. 

( 7 ) 

637 & 


Road 


North 

C.T.S. 

No. 

( 8 ) 

628 


SATISH LOKHANDE , 

Chief Executive Officer , 

Slum Rehabilitation Authority . 


१० 


Serial No. M - 2229 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८- ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


TRENT LIMITED 

Regd . Office : Bombay House , 24 , Homi Mody Street , Mumbai 400 001 

NOTICE 

Notice is hereby given that the certificates for the under mentioned securities of the Company 
have been lost / misplaced and the holder of the said securities has applied to the Company to issue 
duplicate certificates . 


Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation . 

Name of the Holder 


DANISH GURAM 


Place Amritsar , 

Date : 23rd July 2022 . 


Kind of Securities 
and Face Value 
Equity shares of 

Rs . 10 / - each 


No. of 
Securities 

85 


Distinctive Nos . 


5114183-5114187 

8281262-8281266 


9964857-9964906 

3371261-3371270 

16088517-16088518 

16136291-16136292 

16136442-16136452 


DANISH GURAM . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 

पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांवराजा 
नमुना नं . १८ 

स्थावर मालमत्तेसंबंधी जप्ती आदेश 

जावक क्रमांक वि.वअ. / कव / ६३ / २०२२ 


ज्याअर्थी , अध्यक्ष पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांवराजा , जि . बुलडाणा यांनी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम १५६ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र क्र . १४३६ , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ चे आधारावर डॅडी सोडा हाऊस प्रो . प्रा . राजेश नरेश उदासी , 
रा . विवेकानंद नगर , देऊळगांवराजा तहसिल देऊळगांवराजा , जि . बुलडाणा यांचेकडील थकबाकी रु . ६,३८,८४६ , दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०१७ पासून भरणा तारेखेपर्यंत तसेच सरचार्ज नो.फी. वसुली खर्च करण्याबाबत व त्याची अमलबजावणी त्यांची खालील मालमत्ता जप्त 
करून विक्री करण्याबाबत अर्ज केलेले आहे . 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक तारीख 


त्याअर्थी , मी , वि . र . पांगारकर , विशेष वसुली - विक्री अधिकारी पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांवराजा महाराष्ट्र सहकारी 
नियम १ ९ ६१ नियम १०७ ( १० ) अन्वये मा . जिल्हा उप निबंधक साहेब , सहकारी संस्था , बुलडाणा अधिकार प्रदान आदेश क्रमांक 
२० ९ ७ / २०२२ , दिनांक ३० मार्च २०२२ अन्वये कलम १५६ म . राज्य सह . कायदा , १ ९ ६० खाली दर्शविलेली मालमत्ता जप्त केलेले 
आहे . आणि या आदेशानंतर सदर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण करण्यात आले असेल किंवा तिच्यावर कोणताही भार ठेवण्यात 
किंवा निर्माण करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांवराजा चे बाबतीत रद्द होतील व 
निरर्थक ठरतील . 


मालमत्तेचे वर्णन 

थकबाकीदाराचे नाव 

व गाव 

१४३६/१७ 

डॅडी सोडा हाऊस 

घर नंबर किंवा शेताचा 
भूमापन क्रमांक व वर्णन 
मौजे कुंभारी येथील गट 
दिनांक १८ / ९ / २०१७ प्रो . प्रा . राजेश नरेश नं . १ शेतजमीन १ हे . 
उदासी , रा . विवेकानंद २८ पैकी ०.४० आर 
नगर , देऊळगांवराजा , शेतजमीन . 
ता . देऊळगांवराजा , 

जि . बुलडाणा . 


ठिकाण : देऊळगांवराजा , 
दिनांक : १५ जुलै २०२२ . 


११ 


चतुःसीमा 

पुर्वेस : पांधी रस्ता 

* 


शेरा मालमत्तेवरील 
बोजा 


पिपल्स को - ऑपरे 

पश्चिमेस : मनोज उदासी टिव्ह बँक मर्या . , 

यांची शेतजमीन . 

देऊळगांवराजा चे 
थकीत कर्जापोटी जप्त . 


उत्तरेस : राजेश उदासी यांची 

उर्वरीत जमीन . 

दक्षिणेस : एन . ए . लेआऊट 

( १ ) वरील पूर्ण रकमेची व्याजासहीत व इतर खर्चासहीत या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसाचे आत वसूल परतफेड न केल्यास 
वरील जप्त केलेली मालमत्ता जाहीर दवंडी देऊन व प्रसिद्धी होऊन विकण्यात येईल . 


वि . र . पांगारकर , 

विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी , 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या . , देऊळगांव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई 
आदेश 

क्रमांक स.प्रा . - ६ / झोपुप्रा / कावि- / गलिच्छ आदेश / २०२२ जा.क्र .१३७५ 

मौजे पोईसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ५७१ ( पैकी ) ही मिळकत दिनांक २ मार्च २००६ रोजी क्षेत्रफळ २ ९ ४१.६ चौ.मी. 
गलिच्छ वस्ती घोषित झाली असून त्यापैकी उर्वरीत क्षेत्र ६४७.९ चौ.मी. ही मिळकत महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन व पुनर्विकास ) 
अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ४ ( १ ) अन्वये गलिच्छ वस्ती घोषित करणेसाठी अध्यक्ष / सचिव , पंचगंगा रहिवाशी सेवा संघ ( नि . ) यांनी 
दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये या कार्यालयास कळविले आहे . 


१२ 


सदर अर्जाचे अनुषंगाने उपरोक्त मिळकत गलिच्छ वस्ती घोषित करणेकामी जाहीर सूचना दिनांक १३ जुलै २०२२ अन्वये प्रसिद्ध 
करणेत आली होती व त्यामध्ये सुनावणीकामी दिनांक २० जुलै २०२२ रोजी समक्ष उपस्थित राहणेबाबत कळविणेत आले होते . 


दिनांक २० जुलै २०२२ रोजीच्या सुनावणीस जागेचे मालक सतिश प्रकाश रोहरा व पंचगंगा रहिवासी सेवा संघ या संस्थेचे मुख्य 
प्रवर्तक , अध्यक्ष / सचिव हे हजर होते , त्यांनी खालीलप्रमाणे लेखी म्हणणे सादर केले आहे . 


जागेचे मालक श्री . सतिश प्रकाश रोहरा यांनी मौजे पोयसर , कांदिवली ( पूर्व ) येथील न.भू.क्र . ५७१ ही गलिच्छ वस्ती घोषित झाली 
असून त्यापैकी उर्वरीत क्षेत्र ६४७.९ चौ.मी. हे महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन व पुर्नविकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम 
४ ( १ ) अन्वये गलिच्छ वस्ती घोषित करणेबाबत कोणतीही हरकत नसल्याचे लेखी नमूद केले आहे . 


तसेच पंचगागा रहिवासी सेवा संघा ( नि . ) या संस्थेचे अध्यक्ष / सचिव यांनी दिनांक २० जुलै २०२२ रोजीच्या सुनावणी दरम्यान 
मौजे पाईसर येथील न.भू.क्र . ५७१ ही मिळकत २ ९ ४१.६० चौ.मी. गलिच्छ वस्ती घोषित असून त्याच मिळकतीचा उर्वरीत भाग अंदाजे 
६४७.९ ० चौ.मी. गलिच्छ वस्ती घोषित करावयाचा असून संपूर्ण मिळकत ३५८ ९ .५० चौ.मी. ही भौगोलिकरित्या मागासलेली असून 
मुलभुत सोई - सुविधाचा अभाव आहे . तसेच जीवनमान उंचावण्यासाठी भविष्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सदर 
मिळकत महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ४ ( १ ) अन्वये गलिच्छ वस्ती घोषित 
करणेबाबत लेखी विनंती केली आहे . 

सदर प्रकरणी भूमापक यांनी दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजी स्थळ पाहणी करून खालीलप्रमाणे अहवाल सादर केलेला 
आहे . 


मौजे पोईसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ५७१ ( पैकी ) या मिळकतीवरील प्रश्नांकित मिळकतीचे क्षेत्र ६४७.९ चौ.मी. असून 
या मिळकतीवरील पंचगंगा रहिवासी सेवा संघ सहकारी गृहनिर्माण संस्था या झोपडपट्टीत एकून १२ चाळी असून अंदाजे २२० झोपड्या 
आहेत . त्यामध्ये २११ निवासी झोपड्या आहेत व ९ अनिवासी झोपड्या अंदाजे असून झोपडपट्टीतील लोकवस्ती मिश्र स्वरुपाची आहे . 
सदर मिळकतीवरील असणाऱ्या झोपड्यांना खालील सुविधा उपलब्ध आहेत 


१. दुरुस्ती 

२ . 

स्थिरता 


३ . 


ओलसरपणा 


४. नैसर्गिक सुर्य 


५ . 


प्रकाश आणि हवा 

पाणी पुरविण्याच्या 
सोयी / नळी 


६. गटारे / शौचालय 


: सदरची वसाहत ही जुनी असून , वसाहतीत कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती झालेली दिसून येत नाही . 

: सदरची वसाहत ही अन्य भागापासून स्थलांतर झालेली दिसून येत नाही ती पूर्वीपासून वसाहत 
असल्याचे दिसते . 


: वसाहतीत पावसाळ्यात पाणी भरते तसेच पाण्याच्या निचरा व्यवस्थित होत नाही . त्यामुळे वसाहतीत 
नेहमी ओलसरपणा असतो . 


वसाहतीत अरुंद गल्लीबोळ असल्यामुळे वायुविजन व्यवस्थित होत नाही . झोपड्या एकमेकांना 
लगत असल्याने दाटीवाटीने असल्याने वायुविजन व्यवस्थित होत नाही . 


: वसाहतीत एकूण २५ सार्वजनिक नळ असून प्रत्येक चाळीला २ ते ३ नळ आहेत . वसाहतीत पाण्याची 
व्यवस्था पाहता , पुरेसा पुरवठा होत नाही असे समजले . 


: गटारे उघडी व बंद स्वरुपाची असून सांडपाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नाही . वसाहतीत १ शौचालय 
असून त्यामध्ये ११ तळ मजला व ११ दुसरा मजल्यावर शौचकुप आहेत ते वसाहतीत अपुरे आहेत . 


७ . 


८ . 


९ . 


सांडपाणी वाहून 
नेण्याच्या सोयी 


अरुंद / फॉल्टी 

रस्ते / दिवे 

झोपड्यांची दाडी 
वाटी 


१०. पायवाट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

: सदर वसाहतीत सांडपाण्याची व्यवस्था व्यवस्थित होत नाही , त्यामुळे वसाहत दुर्गंधीयुक्त आहे . 


: सदर वसाहतीत जाण्या - येण्याकरिता अरुंद गल्लीबोळ आहेत . दिवाबत्तीची सोय प्रत्येक झोपड्यात 
असून गल्ली व अंतर्गत रस्त्यावर दिवाबत्तीची सोय काही ठिकाणी नाही . 

: सदर वसाहतीत झोपड्या ह्या दाटी - वाटीने आहेत . 


: सदर वसाहतीत येण्या - जाण्यासाठी मुख्य रस्ता राजस्थान मंडळ रस्ता असून वसाहतीत 
येण्याजाण्यासाठी गल्लीबोळ आहे . 


सदर अहवालानुसार उपरोक्त मिळकत गलिच्छ वस्ती घोषित करणेसाठी जमीन मालक , इमला मालक व इतर यांनी कोणतीही 
हरकत घेतलेली नाही . त्यांनी सदर झोपडपट्टीच्या सर्वेक्षणाला सहकार्य केले आहे व एकंदरीत , झोपडपट्टीतील लोकसंख्येनुसार जेवढ्या 
सुविधा आवश्यक आहेत , तेवढ्या सुविधा उपलब्ध नाहीत . 


सदर प्रश्नांकित ६४७.९ चौ.मी. हे क्षेत्र न.भू.क्र . ५७१ ( पै ) मधील उर्वरीत गलिच्छ वस्ती क्षेत्रामधील एकसंध क्षेत्र आहे . प्रश्नांकित 
मिळकतीवरील लोकवस्ती ही लोकवस्तीच्या सलग आहे , ती विभक्त दिसून येत नाही . प्रश्नांकित मिळकतीसाठी स्वतंत्र अशा कोणत्याही 
सुविधा उपलब्ध नाहीत . म्हणजेच , सदर विभागात सुविधा अपुऱ्या आहेत व त्यामुळे प्रश्नांकित मिळकत ही उर्वरीत गलिच्छ वस्तीचाच 
एक भाग असल्याने त्याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे . 


१३ 


वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता मला असे दिसून आले की , सदरचे क्षेत्र हे भौगोलिकदृष्ट्या झोपडीधारकांना अपायकारक 
असल्याचे दिसून येते . पंचगंगा रहिवाशी सेवा संघ सहकारी गृहनिर्माण संस्था या झोपडपट्टीमध्ये आजही तेथील झोपडीधारकांना नागरी 
सुविधा अपुऱ्या आहेत . तेथील वातावरण आणि अपुऱ्या सुविधा यांमुळे तेथील झोपडीधारकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे . 
झोपड्यांची राहण्यास अयोग्य स्थिती , मिळकतीवरील झोपडीधारकांच्या तुलनेत असलेल्या अपुऱ्या सुविधांवर पडणारा ताण व आरोग्यास 
हानीकारक वातावरण व परिसर या सर्व बाबींचा विचार करता ही मिळकत ( ६४७.९ चौ.मी. ) गलिच्छ वस्ती घोषित करण्यास योग्य 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे . त्यामुळे , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ नुसार , मला 
प्राप्त अधिकाराप्रमाणे मी , देवदत्त ठोंबरे , सक्षम प्राधिकारी - ६ , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , 
निर्मुलन व पुर्नविकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ४ ( १ ) अन्वये आदेश देतो की , मौजे पोईसर , ता बोरीवली , मुंबई उपनगर जिल्हा 
येथील न.भू.क्र . ५७१ ( पैकी ) , पंचगंगा रहिवाशी सेवा संघ या मिळकतीवरील प्रश्नांकित मिळकतीचे क्षेत्र ६४७.९ चौ.मी. क्षेत्र गलिच्छ 
वस्ती घोषित करण्यांत येते . 

तसेच सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात यावी . 


पोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

नवीन प्रशासकीय इमारत , 

प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 


बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०००५१ , 
दिनांक २२ जुलै २०२२ . 


देवदत्त ठोंबरे , 
सक्षम प्राधिकारी -६ , 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

SLUM REHABILITATION AUTHORITY , MUMBAI 


Order 


No.CA - 6 / SRA / Slum Notification / 2022 / O.W.1375 . 

1. Whereas , the Competent Authority - 6 , Slum Rehabilitation Authority , Mumbai has been 
appointed as Competent Authority , under section 3 of the Maharashtra Slum Areas ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 in respect of all lands or classes of lands other than the 
lands belonging to the Central Government , within the jurisdiction of Village Poisar , Tal . Borivali , 
Mumbai Suburban District , vide Maharashtra Government Gazette Notification dated 12th August 
2021 ; 


2. And Whereas , on the information , inquiry and site inspection , the Competent Authority is 
satisfied that the areas specified in the Schedule hereto ( hereinafter referred to as the said areas ) is 
source of danger to the health , safety or covenience of the public of that areas and of its neighbourhood 
by reason of it being lacking in the basic amenities , has been rendered insanitary , squalid , and / or 
otherwise . ( Refer the detailed order No. C.A. - 6 / SRA / KAVI / Slum Order / 2022 , OW / 1375 , dated 22nd 
July 2022 . 


3. Now , therefore in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1 ) of the Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement , Clearnce and Redevelopment ) Act , 1971 , I , Competent Authority - 6 , Slum 
Rehabilitation Authority , Mumbai declare the said areas as the Slum Areas . 

Schedule of Areas 


Sr. CTS Local name of the area and 
No. No. 

village 


1 571 " Panchganga Rahiwashi Seva 
( pt ) Sangh " Village - Poisar 


Slum Rehabilitation Authority , 
Administrative Building , 

Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 , 
dated 22nd July 2022 . 


Area 

sq.m. 

647.9 


Description of Boundaries 


East CTS No. 581 / 1 & 2 

West CTS No. 568 , 572 

South CTS No. 595A , B 

North - CTS No. 581/8 


- 


M 


DEODATTA THOMBARE , 

Competent Authority - 6 

Slum Rehabilitation Authority , Mumbai . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


